माध्यमिक Weta प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) व 
उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(इ.१२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू 
विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट 
गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव 
गुण देण्याबाबतची सुधारीत नियमावली. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५ /प्र.क्र.२६२ / एस.डी.२ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ 
संदर्भ - १)राज्य क्रीडा धोरण, २०१२ 
२) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.एसएससी-२०१२/ (५४/१२)/ 
उमाशि-२ दि. २१ एप्रिल २०१५. 
3) शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण विभाग क्र. उमाशि-२०१५ /प्र.क्र.२६२/ एस.डी.२ 
दि.७ मार्च,२०१७. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व याकरिता पोषक 
वातावरण असण्याच्या दृष्टीने राज्याचे क्रीडा धोरण, २०१२ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणातील 
शिफारस क्र.३.१ ही खेळाडूंना प्रोत्साहन, सवलती व गौरव याविषयीची आहे. दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०११ 
च्या आदेशानुसार फक्त अनुत्तीर्ण होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांनाच क्रीडा गुण सवलतीचा लाभ मिळत 
असल्याने खेळाबरोबर अभ्यासातही प्रगती करणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना डावलले जात असल्याची 
भावना होती. त्यामुळे क्रीडा धोरण समितीची उपरोक्त शिफारस क्रीडा विभागाने मंत्रीमंडळासमोर ठेवली 
होती. समितीची शिफारस मंत्रीमंडळाने मान्य करुन दिनांक २१ एप्रिल, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
माध्यमिक झालेय प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक झालांत प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) च्या परीक्षेस 
प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली 
होती. तथापि काही त्रूटींमुळे बऱ्याच खेळाडू विद्यार्थ्यांना क्रीडा गुण सवलतीचा लाभ मिळत नसल्याचे 
महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएडान, एकविध खेळांच्या संघटना, खेळाडू व पालक यांच्याकडून शासनास 
कळविण्यात आले होते. तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मध्ये भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही क्रिडा 
सवलतीच्या धर्तीवर अतिरिक्‍त गुण देण्याबाबतची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. यानुषंगाने 
खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण 
देण्याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन दि.२१ एप्रिळ,२०१५ चा शासन निर्णय तसेच दि.७ मार्च,२०१७ चे शासन शुध्दीपत्रक 
या आदेझशाव्दारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 
२. माध्यमिक झालांत प्रमाणपत्र परिक्षा (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) परिक्षेस 
प्रविष्ट होणाऱ्या जिल्हा/ विभाग/राज्य स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेत प्राविण्य संपादन केलेल्या तसेच राष्ट्रीय 
अथवा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत प्राविण्य संपादन केलेल्या / सहभागी झालेल्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / एस.डी.२ 


क्रीडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्यासंदर्भातील सुधारीत नियमावली सोबतच्या परिशिष्टांनुसार 
(परिशिष्ट १ ते ११ असून सदर नियमावळलीस झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. खेळाडू विद्यार्थ्यांना द्यावयाची गुणांची सवळत मार्च २०१९ मध्ये होणाऱ्या इ.१० आणि इ.१२ वी 
च्या परीक्षांपासून लागू राहील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८१२२०१३२८१४१०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally si 
IN: c=IN, 


Suvarna Siddharth Kharat : wis 
(डॉ.सुवर्णा सि.खरात) 
सहसचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा,विधानभवन, मुंबई 
२) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
३) सर्व सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
४) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
५ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६ मा. मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
७) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८) मा.आयुक्त (क्रिडा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) सह संचालक, क्रिडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१० शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण मंडळ, पुणे. 
१२) विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्य. व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ (सर्व). 
१३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
१४) सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
१५) सर्व गटशिक्षणाधिकारी 
१६) सर्व शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (पूर्व ,पश्चिम, उत्तर) 
१७) सर्व माध्यमिक झाळांचे मुख्याध्यापक 
१८) निवड नस्ती (एसडी - २) 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 


फपरिश्रिष्ट- १ 
खेळाडू विद्यार्थ्यांना क्रिडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता सुधारित नियमावली 


(9) सन २०१८-१९ पासून इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी च्या खेळाडू विदयार्थ्यांना देण्यात येणा-या 
क्रीडा गुणांची सवलत ही फक्त परिशिष्ट - २ मध्ये नमूद केलेल्या क्रीडा स्पर्धा, एन.सी.सी. तसेच 
स्काऊट गाईड ची शिबीरे यामध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अथवा प्राविण्य संपादन करणाऱ्या 
खेळाडू/छात्र तसेच स्काऊट गाईड विद्यार्थ्यांसाठीच देय राहील. 

(२) १४ /१६ वर्षाखालील गटात म्हणजे इ. ६ वी पासून इ. १० वी पर्यंत केव्हाही जिल्हा/ विभाग/ 
राज्य / राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेल्या खेळाडू विद्यार्थ्यास माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षेत (इ.१० वी )मध्ये परिशिष्ट ६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सवलतीचे गुण देण्यात येतील. क्रीडा 
प्रमाणपत्रावर विद्यार्थी कितव्या इयत्तेत असताना खेळला त्या इयत्तेचा उल्लेख असावा. 


(३) तथापि इयत्ता १० वी पूर्वी विद्यार्थ्याने प्राविण्य मिळविलेले असले तरी, सवलतीचे गुण 
मिळण्याकरिता त्या विद्यार्थ्याने इ. १० वी मध्ये क्रिडा प्रकारामध्ये सहभागी होणे आवश्‍यक राहील. 


(४) १८ वर्षाखालील गटात म्हणजे इ. ६ वी पासून इ. १२ बी पर्यंत केव्हाही जिल्हा/ विभाग/ राज्य / 
राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेल्या खेळाडू विद्यार्थ्यांस उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षेत (इ.१२ वी )मध्ये परिशिष्ट ६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सवलतीचे गुण देण्यात येतील. क्रीडा 
प्रमाणपत्रावर विद्यार्थी कितव्या इयत्तेत असताना खेळला त्या इयत्तेचा उल्लेख असावा. 


(५) तथापि इयत्ता १२ वी पूर्वी विद्यार्थ्यांने प्राविण्य मिळविलेले असेल तरी त्या विद्यार्थ्याने इ. १२ वी 
मध्ये क्रिडा प्रकारामध्ये सहभागी होणे आवश्‍यक राहील. (या खेळाडू विद्यार्थ्यांने इ. ६ वी ते इ. १० वी 
या कालावधीत प्राविण्य मिळविलेले असेळ व याकरिता असलेले सवलतीचे गुणांचा लाभ एकदा 
घेतला असेल तर त्याला पुन्हा इ. १२ बी करीता याचा लाभ घेता येणार नाही तथापि या खेळाडू 
विद्यार्थ्याने इ. ११ वी व इ. १२ वी मध्ये प्राविण्य / सहभाग घेतला असेल तर त्याला परिशिष्ट ६ 
प्रमाणे गुण अनुज्ञेय आहेत.) 


(६) खेळाडू कोणत्याही जिल्हयातून खेळला तरी, खेळाडू विद्यार्थी ज्या ठिकाणी शिकत असेल त्या 
जिल्हयाच्या क्रीडा अधिकारी यांनी त्यास प्रमाणित करावे. 

(७ इ.१० वी व इ. १२ वी च्या एन.सी.सी.चा छात्र तसेच स्काऊट गाईड विद्यार्थ्यांसाठी, विविध 
स्तरावरील शिबीरे तसेच संचळनांचा कालावधी हा त्या त्या शैक्षणिक वर्षातील इ.१० वी आणि 
इ.१२ वी च्या परीक्षेपूर्वीचा कालावधी ग्राह्य धरण्यात येईल. 

(८) इ.१० वी व इ. १२वी मध्ये शिकत असलेला खेळाडू विद्यार्थी हा एकांपेक्षा अधिक खेळात /क्रीडा 
स्पर्धेत, एन.सी.सी. तसेच स्काऊट गाईड ची शिबीरे यात सहभागी झालेला असेल तर त्याला 
उच्चतम असणाऱ्या एकाच सहभाग / प्राविण्याचे सवलतीचे गुण अनुज्ञेय राहतील. 

(९ संबंधित झाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांनी खेळाडूचे परिपूर्ण 
प्रस्ताव विहित नमुन्यात त्या शैक्षणिक वर्षात दि.१ जानेवारी ते दि.५ एप्रिल पर्यंत जिल्हा क्रिडा 
अधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत. जे खेळाडू इ. १० बी व इ. १२ वी या इयत्तापूर्वी खेळलेले 
असतील त्यांचे प्रस्ताव जानेवारी मध्येच जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना सादर करावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


(१०) संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन त्या शौक्षणिक वर्षातील 
प्रस्ताव दि. ३० एप्रिल पर्यंत संबंधित विभागीय मंडळ कार्यालयास शिफारशीसह सादर करावेत. 
(११) या शासन निर्णयातील परिशिष्ट-११ मधील खेळ प्रकारांनाच गुणदान देण्यात येणार आहे. 


(१२) संबधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी, संबंधित शाळा/महाविदयालयाचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य 
यांच्याकडून प्राप्त झालेले विहीत नमुन्यातील क्रीडा गुणांसाठीचे अर्ज, परिशिष्ट ४ आणि ५ मध्ये 
नमुद केलेल्या अभिलेख्यानुसार छाननी करुन त्या शैक्षणिक वर्षातील दि.३० एप्रिल पर्यंत संबंधित 
विभागीय शिक्षण मंडळ यांच्या कार्यालयास शिफारसीसह सादर करावेत. 


(१३) एखादया खेळाडू विद्यार्थ्याने क्लबकडून राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत केलेले 
प्रतिनिधीत्व अथवा संपादन केलेले प्राविण्य क्रीडा गुण सवलतीसाठी अनुज्ञेय असणार नाही. 


(१४ एकविध खेळाच्या जिल्हा/राज्य संघटनांनी जिल्हा व राज्यस्तर क्रीडा स्पर्धांची प्रमाणपत्रे वाटप 
करताना, प्रमाणपत्र वितरण रजिस्टरमध्ये प्रमाणपत्रांची नोंद करणे आवश्‍यक आहे. एकविध खेळाच्या 
जिल्हा/राज्य संघटनांनी स्पर्धेच्या प्रत्येक प्रमाणपत्रावर अनुक्रमांक, संघटनेचा नोंदणी क्रमांक व 
दिनांक, जिल्हा/राज्यस्तरीय कितवी स्पर्धा आहे, स्पर्धेचा कालावधी, स्पर्धा स्थळ, स्पर्धेच्या 
प्रकारनिहाय वजनगट /वयोगट तसेच खेळाडूंच्या जन्मतारखेचा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. 


(१४) एकविध खेळ संघटनेच्या जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धाच्या प्रमाणपत्रांबर 
संबंधित जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय संघटनेच्या अध्यक्ष अथवा सचिव यांची शाईची स्वाक्षरी अनिवार्य 
आहे. 


(१६) एकविध खेळाच्या जिल्हा/राज्य क्रीडा संघटनांनी त्यांच्या जिल्हा/राज्य/राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा 
आयोजनाचे वेळापत्रक स्पर्धा आयोजन कालावधीपूर्वी किमान ८ दिवस वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावे व 
त्याची प्रत संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना पाठवावे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी अथवा 
त्यांच्या प्रतिनिधीने स्पर्धेच्या कालावधीत, स्पर्धा ठिकाणी भेटी देऊन स्पर्धेसंबंधीचा संक्षिप्त अहवाल 
प्राप्त करुन घ्यावा. 


(१७) इंडियन आलिपिक असोसिएडानशी संलग्न नसलेल्या परंतु केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युवक 
कल्याण विभागाने मान्यता दिलेल्या राष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न असलेल्या राज्य क्रीडा संघटनेस 
महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएडझाने संलग्नता दिलेली नाही व दुस-या राज्य क्रीडा संघटनेस संलग्नता 
दिली आहे, असे झाल्यास अज्ञा प्रकरणांमध्ये केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण विभागाने 
मान्यता दिलेल्या राष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न असलेली राज्य क्रीडा संघटना ही अधिकृत समजण्यात 
येईल. 

(१८) एकविध खेळांच्या राज्य क्रीडा संघटनांनी राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा 
स्पर्धाचे अभिलेखे कायमस्वरुपी जतन करुन ठेवावेत व क्रीडा संघटनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करावेत. 

(१९) विविध स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांत प्राविण्य संपादन करणा-या तथा प्रतिनिधीत्व करणा-या 
खेळाडू विदयार्थ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या वाढीव क्रीडागुण सवलतीचा तपशिल परिशिष्ट -६ मध्ये 
नमूद करण्यात आलेला आहे.त्यानुसार वाढीव क्रीडा गुणांची सवलत अनुज्ञेय राहील. 


(२०) महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाद्वारा संचलित क्रीडा प्रबोधिनीच्या ज्या 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


संघाना संबंधित एकविध खेळाच्या राज्य संघटनेने, जिल्हयाचा दर्जा दिलेला आहे अशा राज्यस्तरीय 
क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या, क्रीडा प्रबोधिनीच्या खेळाडू विदयार्थ्यांना राज्यस्तरीय क्रीडा 
स्पर्धेतील सहभाग/तप्राविण्याचे गुण अनुज्ञेय राहतील. 

(२१) संबंधित समादेशक अधिकारी/गटप्रमुख, राष्ट्रीय छात्रसेना व जिल्हा संघटन आयुक्‍त, स्काऊट 
व गाईड यांनी त्या शैक्षणिक वर्षातील परिशिष्ट -२ मधील नमूद शिबीरे/संचळन यामध्ये सहभागी 
होऊन यडास्वीपणे पूर्ण केलेल्या तसेच राष्ट्रपती पदक विजेत्या विदयार्थ्यांची यादी त्या शैक्षणिक 
वर्षाच्या दि. १ मार्च पर्यंत स्वाक्षरीने शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेकडे सादर करावी. 


(२२) संबधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी, संबंधित शाळा/महाविदयालयाचे 
मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांच्याकडून प्राप्त झालेले विहीत नमुन्यातील एन.सी.सी. व स्काऊट गाईड 
गुणांसाठीचे अर्ज, समादेशक अधिकारी/गटप्रमुख, राष्ट्रीय छात्रसेना व जिल्हा संघटन आयुक्त, 
स्काऊट गाईड यांचेकडून प्राप्त झालेल्या अभिळेख्यानुसार छाननी करुन त्या शैक्षणिक वर्षातील 
दि.३० एप्रिल पर्यंत संबंधित विभागीय शिक्षण मंडळ यांच्या कार्यालयास शिफारसीसह सादर 
करावेत. 

(२३) महाराष्ट्र शासनाच्या अपंग कल्याण विभागाच्या अपंग कल्याण आयुक्तालयाने क्रीडा गुणांची 
सवलत अनुज्ञेय असलेल्या खेळाडू विद्यार्थ्याच्या नावांच्या याद्या सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी व सर्व 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळांना त्या शैक्षणिक वर्षाच्या दि. १ एप्रिल पर्यंत 
पाठवाव्यात. 

(२४ एकविध खेळाच्या जिल्हा क्रीडा संघटनेने, राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होणारा 
जिल्हयाचा संघ हा जिल्हास्तरीय अजिंक्यपद स्पर्धेचे आयोजन करुन त्यामधून निवडलेला असावा. 
(२५) जिल्हास्तरावरील, विभागस्तरावरील, राज्यस्तरावरील स्पर्धांमध्ये केवळ प्राविण्य मिळविणाऱ्या 
खेळाडू विद्यार्थ्यांनाच गुणांची सवळत उपलब्ध राहील. मात्र आतंरराष्ट्रीय व राष्ट्रीयस्तरावर, 
प्राविण्य प्राप्त करणाऱ्या तसेच सहभागी होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना क्रीडा गुणांच्या सवलती देय 
राहतील. 

(२६) याव्यतिरिक्त इ. ११ वी प्रवेशाकरिता खेळाडूंकरिता निश्चित करण्यात आलेला कोटा केवळ 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धामध्ये सहभागी होणारे खेळाडू विद्यार्थी व राष्ट्रीय स्तरावरील 
स्पर्धामधील पदक विजेते खेळाडू विद्यार्थी यांच्याकरेताच उपलब्ध राहील अन्य खेळाडू विद्यार्थ्याना 
परिशिष्ट ६ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे फक्त गुणांची सवलत अनुज्ञेय राहिल. 

(२७) माध्यमिक झालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) किंवा उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) 
परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या एन.सी.सी.चे छात्र तसेच स्काऊट गाईड विद्यार्थ्यांना परिशिष्ट क्र.७ मध्ये 
विहीत केल्याप्रमाणे वाढीव गुण सवलतीचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

(२८) ज्या क्रिडा संघटनांमध्ये अधिकृतता व संलग्नता संदर्भात वाद आहेत san संघटनांमार्फत 
खेळणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना सद्यास्थितीत क्रिडा गुणांची सवलत दिली जाईल. तथापि अधिकृतते 
संदर्भातील निर्णय झाल्यानंतर केवळ अधिकृत संघटनेमार्फत खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच त्यापुढील 
काळात क्रिडा गुणांची सवलत अनुज्ञेय राहील. 

(२९) उपरोक्त नमूद नियमावलीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


(4) 


शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 


URRTE- २ 
9) क्रीडागुण सवलतीसाठी पात्र असणाऱ्या क्रीडा स्पर्धा. 


भारतीय शाळेय खेळ महासंघ पुरस्कृत व क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय,पुणे द्वारा आयोजीत 
केलेल्या विविध खेळ प्रकारांच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा, भारतीय शालेय खेळ महासंघाने विविध 
राज्याकडे आयोजन सोपविलेल्या झालेय राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, तसेच आंतरराष्ट्रीय शाळेय खेळ 
महासंघाद्वारा आयोजित आंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडीया मार्फत 
आयोजित स्पर्धा तसेच स्कूल गेम फेडरेडान ऑफ इंडीया यांच्याशी संलग्न खाजगी असोसिएझानमार्फत 
आयोजित स्पर्धा. 


केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण विभाग पुरस्कृत व क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय,पुणे द्वारा 
आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा, तसेच केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण 
विभागाद्वारा विविध राज्याकडे आयोजन सोपविलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा. 


सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एज्युकेडान सोसायटी, जवाहरलाल नेहरु हॉकी टूर्नामेंट सोसायटी पुरस्कृत व 
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय,पुणे द्वारा आयोजीत केलेल्या सुब्रतो मुखर्जी चषक फुटबॉल व 
जवाहरलाल नेहरु हॉकी कप या खेळांच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा. तसेच सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स 
एज्युकेशन सोसायटी, जवाहरलाल नेहरु हॉकी cade सोसायटी द्वारा आयोजित केलेल्या सदर 
खेळांच्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा. 


केंद्र शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण विभागाद्वारा मान्यता देण्यात आलेल्या एकविध राष्ट्रीय क्रीडा 
संघटनांमार्फत आयोजित राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा व अशा राष्ट्रीय संघटनांशी संलग्न असणा-या 
एकविध खेळांच्या राज्य संघटनाद्वारा द्वारा आयोजित राज्य अजिक्यपद स्पर्धा. 


इंडियन ऑलिपिक असोसिएडानशी संलग्न असणा-या राष्ट्रीय संघटनाद्वारा आयोजित राष्ट्रीय 
अजिंक्यपद स्पर्धा व त्यांच्याशी संलग्न असणा-या एकविध खेळांच्या राज्य संघटनाद्वारा आयोजित 
विभाग, राज्यस्तरीय अजिंक्यपद स्पर्धा. 


इंडियन ऑलिंपिक असोसिएडानश्ीी सलग्न असणारी एकविध खेळाची राष्ट्रीय संघटना किंवा केंद्र 
शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण विभागाद्वारा मान्यता देण्यात आळेळी एकविध खेळाची राष्ट्रीय 
क्रीडा संघटना ज्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनेस संलग्न आहे त्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनेने 
आयोजित केलेल्या अधिकृत आंतराराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा. 


महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएडानशी संलग्न असणा-या एकविध खेळाच्या राज्य संघटनाद्वारा आयोजित 
राज्यस्तरीय अजिंक्यपद स्पर्धा. 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत आयोजित राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा. 
महाराष्ट्र शासनाच्या अपंग कल्याण विभागामार्फत आयोजित दिव्यांगांच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा. 


इंडियन ऑलिपिक असोसिएडानशी संलग्न असणा-या एकविध खेळाची राष्ट्रीय संघटना किंवा केंद्र 
शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण विभागाद्वारा मान्यता देण्यात आलेल्या एकविध खेळाच्या राष्ट्रीय 
क्रीडा संघटनेने एखादया प्रांतास राज्य संघटनेचा दर्जा दिला असल्यास अडा राज्य संघटनेद्वारा 
आयोजीत राज्य अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा. 

“पॅरालिपिक्स कमिटी ऑफ इंडीया” मार्फत दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता आयोजित केलेल्या क्रिडा स्पर्धा. 


क्रीडा गुणांची सवलत ही परिशिष्ट ११ मध्ये नमुद केलेल्या क्रीडा प्रकारांना अनुज्ञेय राहील. 


(२) एन.सी.सी.गुण सवलतीसाठी पात्र संचलन/शिबीरे. 


(१) प्रजासत्ताक दिन संचलनपुर्व राष्ट्रीयस्तर शिबीरे/ स्पर्धा. 
(२) आंतरराष्ट्रीय युथ एक्सचेंज प्रोग्रॅम मधील सहभाग. 


(३) स्काऊट व गाईड गुण सवलतीसाठी पात्र शिबीरे. 
(१ राष्ट्रपतीपदक विजेते स्काउट व गाईड विदयार्थी 
(२) आंतरराष्ट्रीय जांबोरी शिबीर. 


KkKKKKKKKKKKKKKK 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 


परिशिष्ट-3 


(एकविध खेळाच्या राज्य संघटनेची अधिकृतता ठरविण्यासाठी एकविध खेळांच्या राज्य क्रीडा संघटनांनी 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनाळयास सादर करावयाच्या कागदपत्रांची यादी.) 


कागदपत्रांचा तपशील 
एकविध खेळाच्या राज्य संघटनेचे, धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० किंवा 
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अन्वये नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र. अथवा केंद्र 
शासनाच्या कार्पोरेट अफेअर्स विभागाकडे कंपनी अँक्ट अन्वये नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र . 


एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेच्या घटना व नियमावलीची प्रत. 

एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेची धर्मादाय आयुक्‍त यांनी प्रमाणीत केलेली कार्यकारी मंडळाची 
प्रमाणीत प्रत. (राज्य संघटनेच्या कार्यकारणी मंडळामध्ये कोणत्याही कारणाने बदल झाल्यास संबधित 
धर्मादाय आयुक्‍त यांचेकडे सादर केलेल्या कार्यकारणीचा चेंज रिपोर्टची प्रत व सदर कार्यकारणीस 
इंडीयन ऑलिंपिक असोसिएडानशी सलग्न अथवा केंद्रशासनाची मान्यता असलेल्या राष्ट्रीय संघटनेची 
सलग्नता असल्याचे राष्ट्रीय संघटनेचे अद्ययावत पत्र जोडावे.) 


राज्य क्रीडा संघटनेस महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएडानची संलग्नता असल्याबाबतचे, राज्य क्रीडा 
संघटनेच्या अध्यक्ष व सचिवांच्या नावाचा उल्लेख असलेले महाराष्ट्र ऑलिपिंक असोसिएडानचे पत्र. 


एकविध खेळाच्या राष्ट्रीय क्रीडा संघटनेशी संबधित एकविध खेळाची राज्य क्रीडा संघटना संलग्न 
असल्याचे राज्य क्रीडा संघटनेच्या अध्यक्ष व सचिवांच्या नावाचा उल्लेख असलेले संबंधित राष्ट्रीय क्रीडा 
संघटनेचे अद्ययावत पत्र. 


एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेस संलग्नता दिलेल्या, एकविध खेळाच्या राष्ट्रीय क्रीडा संघटनेस 
केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली असल्यास त्याबाबतचे केंद्र शासनाचे पत्र. 


एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेस संलग्नता दिलेल्या, एकविध खेळाच्या राष्ट्रीय क्रीडा संघटनेस 
इंडियन ऑलिपिक असोसिएड्वानने संलग्नता दिलेली असल्यास त्याबाबतचे इंडियन ऑलिंपिक 
असोसिएड्वानचे पत्र. 


एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेस संलग्न असलेल्या जिल्हा क्रीडा संघटनांची अध्यक्ष व 
सचिवांच्या नावाचा उल्लेख असलेली यादी. 


समस 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 


प्रिश्रिष्ट-& 
(एकविध खेळाच्या जिल्हा क्रीडा संघटनेने संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयांना सादर करावयाच्या 
कागदपत्रांची यादी.) 
अ.क्र कागदपत्रांचा तपशील 


(१ जिल्हा क्रीडा संघटनेचे धर्मदाय आयुक्त यांचेकडे संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० किंवा मुंबई सार्वजनिक 
विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र . 

(२ जिल्हा क्रीडा संघटना राज्य क्रीडा संघटनेस संलग्न असल्याबाबतचे पत्र. 

(३) जिल्हास्तर क्रीडा स्पर्धेचा संपर्ण अहवाल.(सहभागी संघ, खेळाडू यादी,भाग्यपत्रिका (Copy of draws) व 
अंतिम निकाल) 


KKEKKKKKKKKKK 


शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 


URRTS -4 


(एकविध खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 
कार्यालयांना सादर करावयाच्या स्पर्धाविषयक कागदपत्रांची यादी.) 


अ.क्र कागदपत्रांचा तपशील 
(१ ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा 
स्पर्धांचे आयोजनाबाबतचे परिपत्रक. 


(२ ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा 
स्पर्धाची भाग्यपत्रिका (Copy of draw). 

(३) ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा 
स्पर्धाचे अंतिम निकालपत्र. 

(४ ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा 
स्पर्धात सहभागी झालेल्या खेळाडूंच्या नावांच्या विहित नमुन्यात ( परिशिष्ट १० ) दोन प्रतीतील याद्या ( 
प्राविण्यासहित ), त्यावर राज्य संघटनेचे अध्यक्ष / सचिव यांची शाईची स्वाक्षरी व शिक्का 
आवड्यक.एकविध खेळाच्या राज्य संघटनांनी जिल्हा क्रीडा अधिकारी मुंबई Wer, मुंबई उपनगर व ठाणे 
यांना खेळाडूंच्या नावाच्या यादया सादर करताना त्या मुंबई WeX, मुंबई उपनगर व ठाणे या तीनही 
जिल्ह्याच्या एकत्रितपणे सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

(५७ एकविध खेळाच्या राज्य संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या शाईच्या नमुना स्वाक्षरीचे पत्र. 


KRkKeKKKKK 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 
परिशरिष्ट-& 
[माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) किंवा उच्च माध्यमिक झालांत प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या 
खेळाडू विद्यार्थ्यांना वाढीव क्रीडागुण सवलतीचा अनुज्ञेय तक्‍ता.] 


स्पर्धेचा स्तर क्रीडा स्पर्धांचे प्रकार व आयोजक . क्रीडा सवलतीचे अनुज्ञेय गुण 
प्राविण्य इतर सर्व सहभागी 
(प्रथम ते तृतीय क्रमांक पर्यंत ) खेळाडू 
जिल्हास्तर | क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाद्वारा आयोजीत विभागीय शालेय ०३ 7 


क्रीडा स्पर्धा, नेहरु हॉकी कप, सुब्रोतो मुखर्जी फुटबॉल क्रीडा स्पर्धा 
व केंद्र शासनाच्या क्रीडा व कल्याण विभागाच्या भारतीय खेळ 
प्राधिकरणाने पुरस्कृत केलेल्या विभागीय क्रीडा स्पर्धा, “पॅरालिंपिक्स 
कमिटी ऑफ इंडीया” मार्फत दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता आयोजित 
केलेल्या क्रिडा स्पर्धा, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडीया मार्फत 
आयोजित स्पर्धा तसेच स्कूल गेम फेडरेडहान ऑफ इंडीया यांच्याशी 
संलग्न खाजगी असोसिएडान मार्फत आयोजित स्पर्धा. 


विभागस्तर | क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाद्वारा आयोजीत विभागीय शालेय ०५ 
क्रीडा स्पर्धा, नेहरु हॉकी कप, सुब्रोतो मुखर्जी फुटबॉल क्रीडा स्पर्धा 
व केंद्र शासनाच्या क्रीडा व कल्याण विभागाच्या भारतीय खेळ 
प्राधिकरणाने पुरस्कृत केलेल्या विभागीय क्रीडा स्पर्धा, “पॅरालिंपिक्स 
कमिटी ऑफ इंडीया” मार्फत दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरेता आयोजित 
केलेल्या क्रिडा स्पर्धा आणि स्कूल गेम फेडरेडान ऑफ इंडीया 
मार्फत आयोजित स्पर्धा. 


राज्यस्तर क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाद्वारा आयोजीत राज्यस्तरीय ol9 वि 
शालेय क्रीडा स्पर्धा, नेहरु हॉकी कप, सुब्रोतो मुखर्जी फुटबॉल 
क्रीडा स्पर्धा व केंद्र शासनाच्या क्रीडा व कल्याण विभागाच्या भारतीय 
खेळ प्राधिकरणाने पुरस्कृत केलेल्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा, 
“पॅरालिंपिक्स कमिटी ऑफ इंडीया” मार्फत दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता 
आयोजित केलेल्या क्रिडा स्पर्धा, स्कूल गेम SSM ऑफ इंडीया 
मार्फत आयोजित स्पर्धा तसेच स्कूल गेम HSV site इंडीया 
यांच्याशी संलग्न खाजगी असोसिएडान मार्फत आयोजित स्पर्धा. 


२. महाराष्ट्र शासनाच्या अपंग कल्याण विभागाद्वारा आयोजीत ol9 शि 
राज्यस्तर अपंग क्रीडा स्पर्धा. 

३. महाराष्ट्र शासनाच्या अदिवासी विकास विभागाद्वारा आयोजीत 
राज्यस्तर आदिवासी क्रीडा स्पर्धा. 

४. एकविध खेळांच्या राज्य संघटनेद्वारा आयोजीत राज्य अजिक्यपद 
स्पर्धा. 


राष्ट्रीयस्तर | १. भारतीय शालेय खेळ महासंघाद्वारा आयोजीत राष्ट्रीय शालेय शिश ०७७ 
क्रीडा स्पर्धा. 

२.केंद्र शासनाचा क्रीडा व कल्याण विभागाच्या भारतीय खेल 
प्राधिकरणाने पुरस्कृत केलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा. 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


३. सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एज्युकेशन सोसायटी व जवाहरलाल 
नेहरु हॉकी SAMS सोसायटी द्वारा आयोजित सदर खेळांच्या 
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा. 


४. अधिकृत एकविध खेळांच्या राष्ट्रीय फेडरेशनद्वारा आयोजीत 
राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा. 

५.“पॅरालिंपिक्स कमिटी ऑफ इंडीया” मार्फत दिव्यांग 

विद्यार्थ्यांकरिता आयोजित केलेल्या क्रिडा स्पर्धा. 

६. स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडीया मार्फत आयोजित स्पर्धा तसेच 

स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडीया यांच्याशी संलग्न खाजगी 

असोसिएडान मार्फत आयोजित स्पर्धा. 


आंतरराष्ट्रीय | १. आलिपिक,एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स. २५ २० 
२.अधिकृत एकविध खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय फेडरेडानद्वारा २० १५ 
आयोजीत केलेल्या आंतरराष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा. 
३. आंतरराष्ट्रीय शाळेय महासंघाद्वारा आयोजीत आंतरराष्ट्रीय १५ a 
शालेय क्रीडा स्पर्धा 


टिप :- वरील नमूद एकविध खेळ संघटनाद्वारा आयोजित क्रीडा स्पर्धा या अधिकृत वार्षिक अजिक्यपद स्पर्धा असणे आवश्‍यक 
आहे. अन्य अथवा निमंत्रित स्पर्धाना क्रीडागुण सवलत अनुज्ञेय राहणार नाही. 


HRKEKEKKEKREERERERERE 


शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/ एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 


परिश्रिष्ट-७ 
[माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) किंवा उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या 
एन.सी.सी.चे छात्र तसेच स्काऊट व गाईड विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण सवलतीचा अनुज्ञेय तक्‍ता.] 


विभाग शिबीरे/संचलनाचा प्रकार सवलतीचे अनुज्ञेय गुण 
एन.सी.सी १. प्रजासत्ताक दिन संचलन राष्ट्रीयस्तर शिबीर/संलग्न १० गुण 
स्पर्धा सहभाग 
२. प्रजासत्ताक दिन राष्ट्रीय शिबीर /संलग्न स्पर्धा पदक १५ गुण 
विजेते 
३. आंतरराष्ट्रीय युथ एक्सचेंज प्रोग्रॅम सहभाग. २० गुण 
स्काऊट व गाईड १. राष्ट्रपती पदक अथवा आंतरराष्ट्रीय जांबोरी शिबीर १० गुण 
सहभाग. 


KKEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 
परिशिष्ट-८ 
प्रजासत्ताक दिन संचलन- राष्ट्रीय स्तर शिबीरात सहभाग घेतलेल्या /त्यामधील संलग्न स्पर्धांमध्ये पदकविजेते 
झालेल्या तसेच आंतरराष्ट्रीय युथ एक्सचेंज प्रोग्रॅम मध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक / उच्च माध्यमिक 
प्रमाणपत्र परीक्षेत सवलत गुण मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांची यादी.सन २०.. - २०.. 


जिल्हा :- 


शिबीराचे नांव :- 


शिबीर कालावधी :- 


शिबीर ठिकाण :- 


अ. विदयार्थ्याचे पूर्ण नांव इयत्ता । जन्मदिनांक शाळेचे नांव प्राविण्य/ | प्रमाणपत्र 


क्र. सहभाग क्रमांक. 


क 
२ 
3. 
8 


(स्वाक्षरी व शिक्का) 
समादेशक अधिकारी/गटप्रमुख, राष्ट्रीय छात्रसेना. 
शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 


परिश्रिष्ट-९ 
आंतरराष्ट्रीय स्तर जांबोरी शिबीर तसेच राष्ट्रपती पदक प्राप्त केलेल्या स्काउट व गाईड विद्यार्थ्यांना माध्यमिक / उच्च 
माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत सवलत गुण मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांची यादी.सन २०.. - २०.. 
जिल्हा :- 
| शिबीराचे नांव :- 
शिबीर कालावधी :- 
शिबीर ठिकाण :- 


अ. विदयार्थ्याचे पुर्ण नांव इयत्ता | जन्मदिनांक शाळेचे नांव प्राविण्य/ | प्रमाणपत्र 
क्र 


सहभाग क्रमांक. 


pass 
२ 
3. 
to} 


(स्वाक्षरी व शिक्का) 
जिल्हा संघटन आयुक्त, स्काऊट व गाईड 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 


RATS - 90 


(१ जिल्हा/विभाग/राज्य स्तर क्रिडा स्पर्धेत प्राविण्यप्राप्त खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय क्रीडा 
स्पर्धेत सहभागी झालेले व प्राविण्यप्राप्त खेळाडू विद्यार्थ्यांना माध्यमिक / उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत 


क्रीडा गुण सवलत मिळण्यासाठी खेळाडू विद्यार्थ्यांची यादी.सन २०.. - o.. 
(वैयक्तिक स्पर्धेसाठी विहीत नमुना) 
जिल्हा :- 
स्पर्धेचे नांव :- खेळाचे नाव :- 
स्पर्धेचा कालावधी :- वयोगट :- 
स्पर्धेचे ठिकाण :- 
अ. | खेळबाब/ खेळाडूचे पूर्ण नांव इयत्ता । जन्मदिनांक शाळेचे नांव प्राविण्य/ | प्रमाणपत्र 
क्र. | वजन गट सहभाग | क्रमांक. 
ca 
2 
3. 
8 
(२) जिल्हा/विभाग/राज्य स्तर क्रिडा स्पर्धेत प्राविण्यप्राप्त खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय 
क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेले व प्राविण्यप्राप्त खेळाडू विद्यार्थ्यांना माध्यमिक / उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र 
परीक्षेत क्रीडा गुण सवलत मिळण्यासाठी खेळाडू विद्यार्थ्यांची यादी.सन २०.. - २०.. 
(सांघिक स्पर्धेसाठी विहीत नमुना) 
जिल्हा :- 
स्पर्धेचे नांव :- खेळाचे नाव :- 
स्पर्धेचा कालावधी :- वयोगट :- 
स्पर्धेचे ठिकाण :- 
अ. | खेळबाब/ खेळाडूचे पूर्ण नांव इयत्ता | जन्मदिनांक शाळेचे नांव प्राविण्य/ | प्रमाणपत्र 
क्र. | वजन गट सहभाग | क्रमांक. 
es 
2. 
3. 
8. 


प्रमाणित करण्यात येते की, वरील रकान्यात नमूद केलेल्या खेळाडूने /खेळाडूंनी संघटनेने आयोजित केलेल्या 
अधिकृत राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत भाग घेतलेला असून सदरील माहिती खरी आहे. सदर माहिती खोटी 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आमच्या राज्य क्रीडा संघटनेची राहील. 


KKKKKKKKKK 


स्वाक्षरी / शिक्का :- 
सचिव / अध्यक्ष :- 


शासन निर्णय क्रमांकः उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२ / VAM. 


[माध्यमिक झालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) किंवा उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट 
होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना वाढीव क्रीडा गुण सवलतीमध्ये अंतभार्व असलेल्या खेळाप्रकारांचा THA] 


शासन निर्णय क्रमांक :- उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 


फरिशिष्ट- ११ 


अ.क्र. | खेळ प्रकार अ.क्र खेळ प्रकार 
अ) ऑलिम्पिक/एशियन/कॉमनवेल्थ मध्ये समाविष्ट असणारे खेळ प्रकार 

(के: =] , आर्चरी २ अँथलेटिक्स 
३ बॅडमिटन ४ वेटलिफ्टींग 
4 बास्केटबॉल & बॉक्सींग 
9 सायकलींग ८ तलवारबाजी 
९ फुटबॉल [१० | जिम्नॅस्टिक 
eH हॅन्डबॉल १२ हॉकी 
१३  । ज्युदो १४ व्हॉलीबॉल 
१५ लॉन टेनिस १६ रायफल शुटींग 
१७ टेबल टेनिस १८ तायक्वांदो 
१९ जलतरण २० कुस्ती 
२१ कबड्डी २२ सॉफ्टबॉल 
२३ बेसबॉल २४ नेटबॉल 
२५ कराटे २६ SFA 
२७ ।वुशू २८ नेहरू हॉकी 
२९ सुब्रतो फुटबॉल ३० रग्बी 
३१ सेपेक टकारा ३२ मॉडर्न पेन्टेथलॉन 
३३ सॉफ्ट टेनिस नाायामहाहार 

ब) ऑलिम्पिक/एशियन/कॉमनवेल्थ मध्ये समाविष्ट नसणारे खेळ प्रकार 
३४ मल्लखांब ३५ खो-खो 
३६ बॉलबॅडमिटन ३७ कॅरम 
३८ बुध्दीबळ ३९ क्रिकेट 
४० थ्रोबॉल ४१ रोल स्केटींग/हॉकी 
४२ योगासन ४३ किक बॉक्सींग 
४४ सिकई ४५ रोलबॉल 
४६ डॉजबॉल ४७ शुटींगबॉल 
४८ टेनीक्वाइट ४९ आट्या-पाट्या 


(टिप :- वरील नमुद खेळप्रकारांची यादी ही सन २०१८-१९ या वर्षाची असून यामध्ये अधिकच्या खेळांचा 
समावेश झाल्यास त्यांनाही क्रीडागुण सवलतीचा लाभ अनुज्ञेय राहील. तथापि काही खेळप्रकार कमी 


झाल्यास त्या खेळप्रकारांना सवलत अनुज्ञेय राहणार नाही.) 


KKEKKKKKKKKKKKKKKK 


